महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व 
तत्सम या पदावरील १२ अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र. क्र.३०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -०५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- १. शा.शि. व क्री.वि., शा.नि. क्र. संकीर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
२. शा.शि. व क्री.वि.,शा.नि. क्र. ससेप्र-४३०२/प्र.क्र.9७०/१३/प्रशा-२, दिनांक ०८.०८.२०१३. 
३. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/२०१७/ 
४६८४, दिनांक ०६.१०.२०१७. 
४. आयुक्‍त शिक्षण यांचे पत्र क्र.आस्था-आअ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/२०१८/५११० 
दिनांक २४.०९.२०१८ 
५. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-आ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/२०१९/ 
१६९, दिनांक ०८.०१.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्‍त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट- 
अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर दिनांक ०१.०७.२०१३ पासून नियुक्‍ती देऊन पायाभूत 
प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक ०८.०८.२०१३ 
च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर पदस्थापना दिली आहे. त्यानुसार सदर 
अधिकाऱ्यांची शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात आळी आहे. आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक ०६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त 
वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निणयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र. ३०५/प्रशा-२ 

शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत सोबतच्या 
प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०२०५१५४९२९७१२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Santosh Basaves| hwar 
lam: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Santosh 0 een 
Basaveshwar 
Mamadapure ८ 


=Santosh Basaveshwar Mamadapur 
Date: 2019.02.05 16:07:29 +05'30' 


103: ‘Maharashtra, 
fe111652996d95372924b1d22cdf8s 
3d8ea01 1b7d83adc40cb6, 
f=55 7abe7a7 194ecSddc74df537d7 
10b1937a2e41983c35f6a38b6ad8, 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
) सर्व शिक्षण संचालक. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी ( आयुक्त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१९ सोबतचे प्रपत्र 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | शासन सेवेत नियुक्तीच्या शासन सेवेत । रकाना ४ मधील | परिविक्षा रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार । कालावधीत कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण । अर्णजित/परिवर्तीत | परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन 
होण्याचा दिनांक | रजा इ. एकूण ।कालावधीपूर्ण सेवाज्या 
कालावधी होण्याचा दिनांक । दिनांकापासून पुढे 
चालु ठेवावयाची 
आहे तो दिनांक. 
ia 2 3 [oe] ५ & ॥३ ०७७८-३१ ८ 
i श्री. सुधाकर शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ ९ दिवस १०.०७.२०१५ ११.०७.२०१५ 
माधवराव तेलंग | संकिर्ण -३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
२ श्री. राजेद्र शा.शि.व क्रो.वि.शा.नि.क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ १२ दिवस १३.०७.२०१५ १४.०७.२०१५ 
माणिक अहिरे — | संकिर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
३ श्री. मच्छिद्रनाथ | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि.क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ २९ दिवस  । 30.09.2094 ३१.०७.२०१५ 
वाल्मिक कदम | संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
४ श्री. श्रीराम शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि.क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
महादू पानझाडे संकिर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
५ | tt. अनिल शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि.क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ ७९ दिवस १७.०९.२०१५ १८.०९.२०१५ 
संपतराव साबळे | संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 


प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०५/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | शासन सेवेत नियुक्तीच्या शासन सेवेत | रकाना ४ मधील | परिविक्षा रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार । कालावधीत कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण । अजिंत/परिवर्तीत | परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन 
होण्याचा दिनांक | रजा इ. एकूण ।कालावधीपूर्ण सेवाज्या 
कालावधी होण्याचा दिनांक । दिनांकापासून पुढे 
चालु ठेवावयाची 
आहे तो दिनांक. 
विन २ 3 [oe] 4 ६ So हि 
६ | डॉ. गणपत an. fat क्रो.वि. शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
हांकरराव मोरे । संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
७ | श्री. दिपक शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
रामराव चवणे । संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
८ | श्री. भाऊसाहेब | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ ४ दिवस ०५.०७.२०१५ ०६.०७.२०१५ 
भिकनराव संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
चव्हाण प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
९ । श्री. चितामण | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
गुलाबराव संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
वंजारी प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
॥ Matt aren ।शा.शि.वक्रो.वि.शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ ८ दिवस ०९.०७.२०१५ १०.०७.२०१५ 
दत्तात्रय उबाळे । संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
(सोनवणे) प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०५/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | शासन सेवेत नियुक्तीच्या शासन सेवेत | रकाना ४ मधील | परिविक्षा रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार । कालावधीत कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण । अजिंत/परिवर्तीत | परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन 
होण्याचा दिनांक | रजा इ. एकूण ।कालावधीपूर्ण सेवाज्या 
कालावधी होण्याचा दिनांक । दिनांकापासून पुढे 
चालु ठेवावयाची 
आहे तो दिनांक. 
[97] २ 3 [oe] ५ ६ So हि 
दि श्रीमती ज्योत्स्ना | शा.शि.व pla. शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
श्रीपती पवार  । संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
(शिंदे) प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
१२ | श्रीमती प्रिया शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र. ०१.०७.२०१३ । ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ — | 09.09.2094 
sie शिंदे संकिर्ण-३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 
Santosh मावत क डक 


Basaveshwar == 


le: 
Ni er=557abe7a7 194ecSddc74df537 


111652996d95372924b1d22cdf 


3d8ea01 1b7d83adc40cbé, 


M a mM a d a p U re d7d57a9dbd ip 937 2०41785 मालवी 


2019.02.05 16:08:18 +05'30' 


(संतोष ममदापुरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


